कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
(Je) साठी ९ संगणक व ९ स्कॅनर कम कलर प्रिंटर 
इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यास प्रशासकीय वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र: खरेदी-२०२३/प्र. क्र. १०१/प्रशा-१ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई 
दि. २१ जूले, २०२३ 


वाचा:- (१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शा. नि. क्र: भांखस-२०१४/प्र. क्र. ८२/ 
भाग-३/उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ 
(२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झा. नि. क्र: संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. २१५/ 
उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ 


शासन निर्णय:- 

कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग we करिता संगणक साहित्य खरेदी 
करण्याकरीता झासनाच्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लस (GeM) पोर्टलवरुन खालील तक्त्यात संगणक व स्कॅनर कम 
प्रिंटर (कलर) याबाबत तपशील नमूद केल्यानुसार येणाऱ्या अंदाजीत रु. १४,८४,००३/- ( चौदा लक्ष चौ-यांएशी 
हजार तीन रुपये मात्र) इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | खरेदी करावयाचे साहित्य । खरेदी याचे | प्रत्येकी नगची | make/Model अंदाजित किंमत 
साहित्य नग किंमत 
[१ | संगणक (Desk Top) ९ (७८०७७७ hp Intel Core 17 रु. ७,८०,७७०/- 
२ स्कॅनर कम Mex (PR) ।९ ५२९८३ hp Laser Colour | रु. ४,७६,८४७/- 
Printers (ink) 

3 एकूण रु.१२,५७,६१७/- 
GST (१८%) रु. २,२६,३७२/- 
GST (१८%) सहीत एकूण रक्‍कम रु. १४,८४,००३/- 


विभागाकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध निधीमधून सध्याची निकड विचारात घेऊन साहित्याच्या आवश्‍यक नगांची 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहील:- 


(अ) सदर खर्च शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रत्येक बाब निहाय खर्च हा विहित पध्दतीने येणा-या 
किंमतीनुसार व शिर्षनिहाय विहित करण्यात आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 


(ब) सदर साधन सामग्री Gem पोर्टलवर खरेदी करतांना उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन 
शासन निर्णयांन्वये वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या इतर शासन आदेशान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा 
काटेकोरपणे अवलंब करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२३/प्र. क्र. १०१/प्रशा-१ 


(क) मंजूर बाबींची अनुज्ञेयता व वापर या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
नियमांचे/धोरणांचे/कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे आणि अनुज्ञेय होत नसलेल्या बाबीसबंधी 
त्याची अनुज्ञेयता नियमित करुन घेण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्रमांक झेडए-२, 2230 कामगार व 
सेवायोजन, (०१)(०७) ई-प्रशासन, १७ संगणक खर्च, २२३० ६१०९ या लेखाशिर्षाखाली* या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाखाली एकूण मंजूर अनुदान ५० लक्ष रुपये आहे. यात एप्रिल-जूले 
महिन्यासाठी १५ लक्ष रुपये वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत रकमेतून उपरोक्त तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार एकूण खर्च १४,८४,००३/- ( चौदा लक्ष चौ-यांएशी हजार तीन रुपये मात्र) करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि. १७/०४/२०१५ अन्वये विहित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९६८, भाग पहिला उपविभाग-दोन 
अ.क्र.२६-अ, २७-अ नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण प्राधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१५३५०८१९०३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकन करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ready नाचा 


Ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b67169 


4808fec76c25d6d90, 


pseudonym=1 1AF006A9B8244D291C83FCA56E433781EE9E76C, 
serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B 
7222B4D38B6E5902DB13A4750, cn=PRABHAKAR A SANKHE 


Date: 2023.07.27 15:37:23 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(१) अपर मुख्य सचिव , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
(२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
(३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
(४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
(५) अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई 
(६ सह सचिव, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
मंत्रालय,मुंबई. 
(७ कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, कौठडाल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्रालय, 
मुंबई. 
(८) कार्यासन अधिकारी, प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्रालय, मुंबई 
(९) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


